मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन 
व विकास अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची salad करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ५५४ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

3) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१३५८ /2023, दिनांक २४ एप्रिळ,२०२३ 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत अकोला 
जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 

क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 

रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 


रक्‍कम (रू. लक्ष) 
णं अकोला (प) / मारोडी ते लाखोंडा रस्ता ४.३०० ३४३.९३ २२.०० 
अकोला ब बाळ) (MRL-09, VR-94&, ७७) 
AKO -(II 
२ अकोला (प) / aN करोडी फाटा ते पानेट रस्ता २.१०० १७१.३७ ११.३४ 


उतर ma (LR-24, ७३-५० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५५४/बांधकाम-४ 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची ५ वर्ष 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. देखभाल व 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 
रक्कम (रू. लक्ष) 
3 अकोला (प)/ | RD/STA/ टाकळी ते हनवाडी eat] ८.००० ६३६.५९ ४४.५६ 
अकोट AKO -॥) - | (MRL-0&, VR-8&, २८) 
०१ 
णं चोहोट्टा बाजार, नखेगाव, | ४.१०० ३२४.८८ २२.७४ 
oe RD /STA/ pace का 
(9) / पिलकवाडी रस्ता (MRL-04 
pet AKO -(II) - 
अकोट री ,/१-४५, ४७) 
Oo 
4 धनकवाडी वरुड जऊळका | 9.290 | ८०८.५६ ५३.५० 
रस्ता (11-१३, 0391-०8) 
& आसेगाव ते वडनेर गंगाई रस्ता | ५.४०० ५३३.४२ ३७.३४ 
RD /STA/ वक शावर 
अकोट/ अकोट | AKO -(II) - ae cee 
| नि रामा २४ वाई अकोलखेड रस्ता | ३.३६० ३२५.८८ २२.८१ 
(MRL-02, VR-933) 
Zz वाई अंबोडा रस्ता (MRL-03, | 3.200 229.29 १९.६९ 
VR-99¢) 
९ अकोट / इजिमा 09 सदरपूर रस्ता (LR- | १.८५० १४८.२६ ९.८१ 
तेल्हारा ०७, VR-24) 
RD /STA/ परखड 
ग a उमरशेवडी ते पिंपरखेडी ते | ७.१०० ५६६.७८ ३७.५१ 
अकोला (प) / | AKO -(Il) वांगी हणत बर्या 
वारी भैरवगड रस्ता (13-०१, 
तेल्हारा ०४ 
ODR-09) 
शि मुर्तीजापूर / प्रजिमा १६ते मोहखेड रस्ता | १.२०० ९४.८५ ६.०४ 
मुर्तीजापूर RD /51// | (LR-38, ७१-१० 
१२ AKO -(ll) | दूधलम ते धोत्रा AAT धानोरा | १६.४१० | १२७८.१५ ७८.३९ 
०५ पाटेकर विराहित ते प्रजिमा १६ 
रस्ता (13-१४, 0091-५६) 
१३ । अकोला (पो/ कंझरा ते धानोरा रस्ता (MRL- | ३.२०० २४२.७९ १५.३१ 
मुर्तीजापूर १६, ५३-८२) 
ण अकोला (प) / प्रजिमा १६ ते शेलू वेताळ रस्ता | ४.०८० ३०१.८४ १८.६४ 
मुर्तीजापूर MRL-92, ११, १२४ 
कुलात RD /STA/ ( स, 
alam AKO -(II) aan त ततर 
१५ । मुर्तीजापूर / हत धानोरा पाटेकर ते राजुरा घाटे | ६.६७० | ५३२.३६ ३२.८२ 
मुर्तीजापूर पिंपळडोंडा ते रामा २८२ रस्ता 
(MRL-0&, 0091-३० 
एकुण १५ कामे ८१.२४० | ६६०६.८७। ४३२.५० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५५४/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
UMAR कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ seal द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 

Hydraulic Calculations JAa: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 


निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फळकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

४ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथःकरण 
/रकक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५५४/बांधकाम-४ 


मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१२१६२८२५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.07.06 15:01:29 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५५४/बांधकाम-४ 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 


सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, अकोला . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती 
विभाग, अमरावती. 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अकोला. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अकोला. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


